अधिक्षक गट-क संवर्गातून सहाय्यक 
प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब संवर्गात पदोन्नती. 
(निवडसूची वर्ष २०२३-२४) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०२४/प्र.क्र.२८/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
दिनांक - ३० ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ - १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७ मे, २०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ 
3) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/पदो./स.प्र.अ./आस्था-१/१४७२/२०२४, दि.११.०१.२०२४ 
४) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/पदो./स.प्र.अ./आस्था-१/१९४८५/२०२४, दि.०१.०८.२०२४ 


शासन आदेशा:- 

अधिक्षक, गट-क (वेतन स्तर एस १४: ३८,६००-१,२२,८००) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 
निवडसूची वर्ष २०२३-२४ नुसार सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब (वेतन स्तर 
एस-१५: ४१,८००-१,३२,३००) या संवर्गात त्यांना वाटप झालेल्या महसूली विभागात व प्रशासकीय 
सोयीच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देऊन त्यांची स्तंभ-४ नुसार 
पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव विभागीय संवर्ग वाटप पदोन्नतीने पदस्थापना 
नियमावली दिल्याचे ठिकाण 
नुसार मिळालेला 
महसूल विभाग 
1१ | २ 3 PB 
१. | श्री.विकास त्रिबकराव नाशिक सहाय्यक प्रशासकोय 
कवडे, अधीक्षक, विभागीय अधिकारी, विभागीय कृषि 
कृषि सहसंचालक सहसंचालक कार्यालय, 
कार्यालय, नाशिक नाशिक 
२. | श्रीमती अलका राजेंद्र पुणे सहाय्यक प्रशासकोय 
गायकवाड, अधीक्षक, अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक 
जिल्हा अधिक्षक कृषि कृषि अधिकारी कार्यालय, 
अधिकारी, कार्यालय, पुणे पुणे 
३. | apolar संजय veda, अमरावती सहाय्यक प्रशासकीय 
अधीक्षक, जिल्हा अधिक्षक अधिकारी, विभागीय कृषि 
कृषि अधिकारी कार्यालय, सहसंचालक कार्यालय, 
भंडारा अमरावती 


शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०२४/प्र.क्र.२८/१६ओ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव विभागीय संवर्ग वाटप पदोन्नतीने पदस्थापना 
नियमावली दिल्याचे ठिकाण 
नुसार मिळालेला 
महसूल विभाग 
२ ३ a क. | 
४. | PRB रामचंद्र मेश्राम, छत्रपती संभाजी नगर | सहाय्यक प्रशासकीय 
अधीक्षक, जिल्हा अधीक्षक अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
कृषि अधिकारी कार्यालय, कृषि अधिकारी कार्यालय, 
गोंदिया बीड 


२. Way पदोन्नती ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०७.०५.२०२१ 
च्या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल न्यायालयीन प्रकरणाच्या अधीन राहून निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात Rad पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 


३. सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून 
सेवाज्येष्ठतेचा हक्‍क सांगता येणार नाही. 


४. संबंधित अधिक्षक, गट-क यांनी सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब पदावरील तात्पूरती 
पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन Poe क्र.एसआरव्ही- 
२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही 
२०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, दि.०१.०८.२०१९ मधील तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव सन 
२०२३-२४ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल आणि पुढील दोन वर्षी (सन २०२४-२५ व 
२०२५-२६) होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत 
(सन २०२६-२७ सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता 
तपासण्यात येईल. 


५. सदर अधिकाऱ्यांची सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब पदावरील तात्पूरती पदोन्नती ही 
सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु 
झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


६. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ 
अधिकाऱ्यांकडे सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. तसेच पुढील बाबही निदर्शनास 
आणण्यात येते की, सा.प्र.वि. शासन अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१ मधील तरतुदीनुसार संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी सदर आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात पदोन्नतीच्या पदावर रुजू 
होणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०२४/प्र.क्र.२८/१६ओ 


७. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया 


पहावे. 


आ सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८३०१९२२२६८२०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


Digitally signed by PRASHANT RAMESH PIMPALE 
: C=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DN: c=IN, ० a 
Pp R A S H A N T AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fa29ab2a9a96d3a62a7a97531711flef9f3e78de039be6 
bb44929032069507, postalCode=400032, st=Mahi hi 


ialINumber=C9FCOE76E9081 9F7F6D29D043A3E393D798232 
2683A082D04EDA26B7264E4837, PRASHANT RAMESH 

P, 
Date: 2024.08.30 19:24:58 +05'30° 


(प्रशांत र. पिंपळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) 2, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 
. सह सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

र. 
१०. 


संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक,नाशिक/ अमरावती, 
कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 


११. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, बीड/पुणे, 
१२.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१३.सर्व संबंधित अधिकारी, 

१४.निवड नस्ती/१६-अओ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


